प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती- 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 
श्रीमती पू.यो.साबळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१८५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जानेवारी, २०१९ 


शासन आदेठा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये gai धोरण निश्चित करण्यात आले असून, मंत्रालयीन संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुकक्‍्तीबाबत करावयाची कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, दिनांक ३१.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात 
आली आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या उच्चश्रेणी 
लघुलेखक यांच्या सेवा, नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
पुणे या कार्यालयातील “स्वीय सहायक समकक्ष लघुलेखक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे नांव व | प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण प्रतिनियुक्‍तीच्या 
विभाग ठिकाणावरील पद 
a . | श्रीमती पू.यो.साबळे, पुणे महानगर प्रदेश विकास | स्वीय सहायक समकक्ष 
महसूल व वन विभाग प्राधिकरण, पुणे लघुलेखक 


२. श्रीमती पू.यो.साबळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक महसूल व वन विभाग विभाग यांची प्रतिनियुक्ती 
धोरणातील सेवेची ७ वर्षे सेवेची अट शिथिल करुन त्यांची पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या 
कार्यालयात प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शर्तीनुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


(आ) ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी आपल्या शासकीय पदाचा 
कार्यभार पुन्हा स्वीकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग 
नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील. 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) त्याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्याला मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१८५/१४-अ 


३. प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ व १६-०२-२०१८ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, 
महसूल व वन विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती याबाबत नगर विकास विभाग /नवि-७ यांच्याशी 
सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 
४. श्रीमती साबळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक, महसूल व वन विभाग विभाग यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय 
बाबी त्यांचे प्रशासकीय विभाग आणि नगर विकास विभाग /नवि-७ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील 
५. श्रीमती साबळे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 
६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११४१२०२३९२९०७ असा आहे. सदरहू sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Gajanan Bhimrao G 


Gajanan en 
Bhimrao isaac या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती पू.यो.साबळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक, महसूल व वन विभाग, (विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग, /नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 
सर्वे क्र.१५२-१५३, महाराजा सयाजिराव गायकवाड उद्योग भवन, औंध, पुणे- ४११०६७ 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या विभागातील संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक 
यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देताना परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही 
करुन काढण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत या कार्यासनाकडे तत्काळ पाठविण्यात यावी. 
४) सह/उप सचिव (नवि-७, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, श्रीमती साबळे, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांच्या सेवा 
प्रतिनियुक्तीने त्वरेने उपलब्ध होतील याबाबत त्यांनी महसूल व वन विभाग (कार्यासन-ई) या 
कार्यासनाकडे पाठपुरावा करावा. 
५) सा.प्र.वि./का.क्र.१४-अ (संग्रहार्थ/निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


